जिल्हा परिषदांमधील 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण 
पाणी पुरवठा विभाग या 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-११२०/प्र.क्र.१४८/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुलक्रॉफर्ड मार्कटजवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १८ डिसेंबर, २०२० 


वाचा - 


१) शासन आदेशा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः मजीप्रा ११२०/प्र.क्र.१४८/पापु- 
२३, दिनाक २८.१०.२०२०. 

२) शासन शुद्धीपत्रक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः मजीप्रा-११२०/प्र.क्र.१४८/ 
पापु-२३, दिनाक २३.११.२०२०. 


शासन आदेठा - 


कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, औरंगाबाद जिल्हा परिषद या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार संदर्भाधीन आदेशान्वये श्री.ग.ब.रबडे, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण, जालना यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. श्री.रबडे यांच्याकडील सदर अतिरिक्‍त 
कार्यभार संपुष्टात आणून कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, औरंगाबाद जिल्हा 
परिषद या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री.अशोक घुगे, उपअभियंता (ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग, 
पैठण), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांच्याकडे पुढील आदेश होईपर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 


2. श्री.अशोक घुगे, उपअभियंता (ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग, Youn, जिल्हा परिषद, 
औरंगाबाद यांनी उपरोक्‍त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार त्वरीत घेऊन त्याप्रमाणे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांच्यामार्फत शासनास अहवाल सादर करावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-११२०/प्र.क्र.१४८/पापु-२३ 


३. उपरोक्त पदाच्या अतिरिक्‍त कार्यभाराचे fears वेतन जिल्हा परिषदेमार्फत अदा करण्यात 
यावे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१६१६५०४४३८२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti Pawar 


Ganesh _ wanrtssieaets: 


MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 
Sanitation Department, 


e e postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Nivrutti ee eee 
serialNumber=1325a2533f628572438b5fb 
71 1c805de49788678b9701 Sbb0cac990e3b 
Pawar 37523 cn-Ganesh ut Fava 
TST पवार 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
श्री.ग.ब.रबडे, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जालना 
श्री.अशोक घुगे, उपअभियंता (ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग, पैठण), जिल्हा परिषद,औरंगाबाद 
प्रति :- 


मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अप्पर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
सहसचिव/उपसचिव (सर्व), पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 

मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद. 

अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद. 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्वी 

कार्यकारी अभियंता (Tay), जिल्हा परिषद (सर्व) 

कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (सर्वी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


